पद्ममुषण वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व रुग्णालय,सांगली या संस्थेस 


राज्य योजनांतर्गत फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५६ /प्रशा-२, 


गो. ते. रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 


दिनांक : १४ फेंब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 


॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६ 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 


८, दिनांक २६/०७/२०१७ 


३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 


उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७ 


४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 


४, दिनांक ०७/०५/२०२१ 


५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/१३५/२०२४-पीआरओसी१, दिनांक १४.०२.२०२४. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या अधिपत्याखाली पद्ममभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व रुग्णालय,सांगली या संस्थेतील सुरळीत राहण्यासाठी सन २०२३-२४ या 


वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून रु. २,१२,६७,०६७/- (अक्षरी रुपये दोन 


कोटी बारा लक्ष सदुसष्ठ हजार सदुसष्ठ फक्त) (सर्व करांसहित) इतक्या किंमतीची खालील 
तक्त्यात नमूद फर्निचर व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या 


अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


आवश्यक न्य 
अ. क्र. | फर्निचर साहीत्याचे नांव अंदाजीत एकूण रक्‍कम 
संख्या किंमत 
किंमत 
फूल फावलर बेड विथ व्हील्स आय व्ही स्टॅण्ड 
Ey रेलिंग ४० ५४९५८ २१९८३२० 
२ पेशंट ट्रॉली ३० ४४४४५ १३३३३५० 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५६/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ 


आवश्‍यक प्रती नग 
अ. क्र. | फर्निचर साहीत्याचे नांव ; अंदाजीत एकूण रक्‍कम 
संख्या किंमत 
किंमत 

३ ऑफिस Haars Size ६ x २.७», १.५ ३० ३४२४९ १०२७४७० 
४ | ऑफिस कपबोर्ड 928 ४ x 2.9 x १.५ २० २५०८९ ५०१७८० 
4 ड्रेसिंग ट्रॉली १६ ३१०६३ ४९७००८ 
६ | पेंशट व्हिल चेअर ३० २६२८४ ७८८५२० 
७ | बेंच विथ डेस्क ८० २०३१० १६२४८०० 
८ | ऑपथालमिक अँडजस्टमेंट चेअर | a0 ४२३६२ ४२३६२० 
९ | बेड साईड लॉकर ४५ १७९२१ ८०६४४५ 
१० | ईमरजन्सी ट्रॉली /क्रेडा ट्रॉली १२ ५४९५८ ६५९४९६ 
Fane | आय व्ही स्टॅण्ड २० ५५७५ १११५०० 
१२ | जंबो ओटू ट्रॉली | बेळे | २२१४३ २२१४३० 
93. | स्टेनलेस स्टील ड्रम मोठा ४० ५९०० २३६००० 
१४ | स्टेनलेस स्टील SA मध्यम ४० ६९०० २७६००० 
१५ | स्टेनलेस स्टील ईमेनल बिग ट्रे | 90 ६४०० ६४००० 
१६ | स्टेनलेस स्टील स्केवर ट्रे वुईथ कव्हर २० १९०० ३८००० 
१७ चेजिग रुम लॉकर्स २० 3८०७३ ७६१४६० 
१८ वेंटिंग बेंच पाच सिटर १० | २६९२२ २६९२२० 

रायटींग बेच तिन सिटर Size :_५४” W20” 
१९ 2 ३७४३५ ११२३०५ 

[1१८ 

राईटिंग टेबल वुईथ लॉर्क्स साईज ४ *२*२ 
२० & 44933 ९०७९८ 

.२.७५ 

ऑफिस टेबल एक्झेकिटीव्ह 528 §*2.4* 
२१ हिं ५६१६३ ५६१५३० 

२.७५ 
२२ स्टाफ टेबल | 90 ५४९५८ ५४९५८० 
२३ | कॉम्पुटर camp १८ २५३२९ ४५५९२२ 
२४ | ऑफीस कपबोर्ड साईज ६.५*२.७५**१.५ 4o ३८०७२३ १९०३६५० 
२५ | ऑफीस कपबोर्ड साईज ४»२. 4x १.५ २० २१२६२ ४२५२४० 
२६ | चेंजिंग रुम लॉकर्स २० ४२८५२ ८५७०४० 
२७ | चेंजिंगरुम लॉकर्स २० ५४००३ १०८००६० 
२८ | लायबररी बुक रॅक शिया १३३५१५ १३३५१५० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५६/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ 


mn प्रती नग 
अ. क्र. | फर्निचर साहीत्याचे नांव ; अंदाजीत एकूण रक्‍कम 
री किंमत 
२९ | लायबररी बुक रॅक | ७. | ४०६२१ ४०६२१० 
३० । नोटीसबोर्ड ५ १७१२४ ८५६२० 
३१ «| बुक moan ट्रॉली ३ ४४४४५ १३३३३५ 
३२ | कॉम्पुटर चेअर १८ ९९५६ १७९२०८ 
३३ | व्हिजींटींग चेअर Yo १३५४० ६७७००० 
३४ | व्हिजींटींग चेअर ६ २०३१० १२१८६० 
३५ | एक्झीकेटिव्ह चेअर | 90 २२८१५ २२८१५० 
३६ | मॉनिटर ट्रॉली साईज [_२४"॥/२०१-६०" र ३७६६५ २२५९९० 
एकुण रु.२,१२,६७,०६७/- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 

उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 
सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात 
यावी. 
सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा 
जास्त नसल्याची खात्री आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 
सदर फर्निचर साहित्याची/ साधनसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 


AN 
~~ 


न 


o~ 
— 
~~ 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५६/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ 


2. 


निविदा प्राप्त होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी 
प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या SAAT मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. 


प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील ळलेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(०३)(०८) - पद्मभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय,सांगली 
१३ - कार्यालयीन खर्च (२२१० १६७२) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप 
विभाग-२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५५/.॥॥959॥[॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१६०२२९३४१३ असा 
आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२४/प्र.क्र.५६/प्रशा-२, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c341 
7378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9E 
DE95236B8A8E7E2A2801B8FED03DCF793D3, 
J O G D A N D ) cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 
Date: 2024.02.14 06:58:44 -08'00' 
(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 
महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

अधिष्ठाता, पद्यमभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय,सांगली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 


. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


